एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत पुरक 
पोषण आहार ह्या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता निधी 
वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांक :- एबावि-२०२१/प्र.क्र.६८/का-५ 
नविन प्रशासन भवन,तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :२९ मार्च, २०२२ 


संदर्भ: महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि. ७.५.२०२१, दि.२.७.२०२१ , 
दि.७.९.२०२१ व दि.१०.१.२०२२, दि.१०.०२.२०२२ व दि.७.३.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली “पुरक पोषण 


आहार" या केंद्र पुरस्कृत योजनेमधून अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांना गरम ताजा आहार व THR वितरण करण्यात येते. 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली "पुरक पोषण आहार” या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी केंद्र व राज्य 


हिस्सा ५०: ५० प्रमाणात वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाळी “पुरक पोषण 
आहार" या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिकऱ्यासाठी खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक (२) मधील 
लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरीता रकाना क्र. (५) प्रमाणे एकूण रु. १५०.०० कोटी (अक्षरी रु.एकशे पन्नास कोटी ) इतका 
निधी वितरीत व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये कोटीत) 


प्रधान/लेखाशिर्ष/संगणक सांकेतांक/उद्दिष्ट 


विद्यमान 
तरतूद 


यापुर्वी 
वितरीत 
निधी 


प्रस्तावित 
वितरण 


so 


२२३६,पोषण आहार 

०२,पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, 

१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 

(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, 
(०८)(०३) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
(आहार खर्च ), 

(केंद्र हिस्सा ५०% (कार्यक्रम) (२२३६ १९२७) 

१९, आहार खर्च 


१०१६.१९ 


९४१.१९ 


७५.०० 


२२३६,पोषण आहार, 

०२,पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, 

१०१ विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 

(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, 

(०८)(०४) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार खर्च ), 
(राज्य हिस्सा ५०% (कार्यक्रम) (२२३६ १९३६) 

१९, आहार खर्च 


१०१६.१९ 


९४१.१९ 


(94.00 


एकूण 


२०३२.३८ 


१८८२.३८ 


१५०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.६८/का-५ 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०८/व्यय-६, दि.२५.३.२०२२ नुसार देण्यात 
आलेल्या मान्यतेने निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३२९१५१८१४९१३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VARUDKAR MAHESH पणा 


1d980868772404829621 1d7af97ecfd40d7967c43d20b360d83 
BF9F3ABBB1C15CFBC42D0AA8503E42564DB, 


C421 
serialNumber=7EBBBC3712E8D459EF 90BF7 AAE4EA46E9CAEBDDSOCFECDE2EE7C 
E0454FA0416A, cn=VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO, 
Date: 2022.03.30 14:16:07 +05'30' 


(महेश वरुडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 
३. मा.मंत्री (म.व. बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४.मा.राज्यमंत्री (म.व. बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
६. सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 
७. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
८. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१२. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का. १४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती (का-५), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


